दिनांक १ एप्रिल 2094 पासून संपूर्ण चंद्रपूर 
जिल्हा दारुमुक्त करणेबाबत व त्या अनुषंगाने 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एमआयएस ०१११/प्र.क्र.५/राऊशु-३ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०१५. 


शासन परिपत्रक :- 


चंद्रपूर जिल्हयातील संपूर्ण क्षेत्रात दारुबंदी करुन संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा दारुमुक्‍्त 


करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतळा आहे. सदर निर्णयानुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१५ 


पासून चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व मद्य अनुज्ञप्त्या बंद करुन संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा Goya करण्यात येत 


आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्हयात मद्य पिण्याचा परवाना देखील देण्यात येणार नाही. 


२. चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व देशी, विदेशी दारुच्या किरकोळ [उदा. सीएल-३, एफएल-२, 


एफएल-३ (परमीट रुम), एफएल/बीआर-२ (बीअर शॉपी)] अनुज्ञप्त्यांच्या स्थलांतराबाबत संबंधित 


अनुज्ञप्तीधारकाने विनंती केल्यास वर्धा, गडचिरोळी तसेच चंद्रपूर जिल्हे वगळून राज्यात अन्य 


जिल्हयांमध्ये प्रचलित नियम व मार्गदर्शक तत्वे यांच्या अधीन राहून त्यांचा विचार करण्यात येईल. 


३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अशा प्रकारचे अर्ज/विनंत्या 


प्राप्त झाल्यानंतर ते त्यांच्या अभिप्रायासह अंतिम आदेशासाठी शासनाकडे सादर करावेत. 


४. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 


कार्यालयांना वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत आवऱ्यक त्या सूचना द्याव्यात. 


शासन परिपत्रक HAH: एमआयएस ०१११/प्र.क्र.५/राऊशु-३ 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१०१४३४३१२८२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush S 


An ku S h S sate = Ankush S Gharge, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
G h a ge eC OU = Joint Secretary 
Date: 2015.03.10 16:35:26 
+05'30' 
(अं. शा. घार्गे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे स्वीय सहायक 
मा.मुख्य सचिवांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त, राज्य उत्पादन Bow, HERTS राज्य, मुंबई. 
सहसचिव (आस्थापना), Te विभाग 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 

पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, चंद्रपूर 

का.राऊशु-१ व 2, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, राऊशु-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


